RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष १, अंक ४५ ( २ ) ] 


बुधवार , डिसेंबर ९ , २०१५ / अग्रहायण १८ , शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ७३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 


जाहीर सूचना 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 
क्रमांक ठामपा / शविवि /वियोअंक / १४०४. - ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना शासन निर्णय क्र . टीपीएस. १२९ ७/ १३१ ९ / सी.आर 
१४८ / ९ ७ / नवि -१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १ ९९९ अन्वये मंजूर असून , २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली. तसेच सुधारित विकास योजनेतील वगळलेले 
क्षेत्र ( Excluded Portion) शासन निर्णय क्र . टीपीएस. १२०१ / २७४ / सीआर-२८ / २०० ९ / नवि -१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ अन्वयेमंजूर झाली असून 
दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” असे संबोधिले आहे.) ; 

आणि ज्याअर्थी, दिवा रेल्वे स्टेशन लगत अस्तित्वातील लेव्हल क्रॉसिंग नसून , सदर लेव्हल क्रॉसिंगमुळे गाड्यांचे अवागमनास वेळेचा अपव्यय होत 
असल्यामुळे , तसेच दिवा स्टेशन जवळील वर्दळ पाहता आणि लेव्हल क्रॉसिंगवर होणारे अपघाताचे प्रमाण पाहता सदर रेल्वे क्रॉसिंग जागेवर पूल बांधणे 
आवश्यक झाले आहे ; 

मंजूर विकास आराखड्यानुसार सदर रेल्वे क्रॉसिंगच्या (दिवा रेल्वे स्टेशनच्या) पूर्वेस ४५ मी . रुंद विकास योजनेतील रस्ता रेल्वे लाईन क्रॉस करून 
उजव्या बाजूस रस्ता काटकोनात वळतो व त्यापुढे पश्चिम बाजूस रेल्वे लाईन लगत २० मी . रुंदीचाविकास योजनेतील रस्ता आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या पूल 
काटकोनात वळू शकत नसल्यामुळे तसेच सदर प्रस्तावित रस्त्याने बाधित रेल्वेच्या भूभागामधून रेल्वेच्या पाचवी व सहावी लाईन तसेच अतिरिक्त प्लॅटफॉर्मचे 
क्षेत्र येत आहे. सदरमुळे उक्त २० मी . रुंद रस्ता रद्द करण्यास आणि नव्याने रस्त्याची रेषानिर्धारित करण्याकरिता विकास आराखड्यात फेरबदल करण्याचे 
मध्य रेल्वेचे उप मुख्य अभियंता ( नि .), घाटकोपर यांनी दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ चे पत्रात सुचित केले आहे ; 

सदर प्रमाणे विकास आराखड्यात फेरबदल करणेकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार मा . 
महासभा ठराव क्र . १०१, दिनांक २० ऑगस्ट २०१५ अन्वये मान्यता दिली असून , त्यानुसार प्रारूप फेरबदल खालीलप्रमाणे प्रस्तावित आहेत : 

( १) दिवा रेल्वे स्टेशनलगत पश्चिमेकडील असलेला विकास आराखड्यातील २० मी . रुंदीचा रस्ता रद्द करणे. 
( २ ) उक्त रस्त्याऐवजी नव्याने २० मी . रुंद रस्त्याच्या रेषांकरिता प्रस्तावित फेरबदल . 

( ३ ) उक्त प्रारूप रस्त्याचे फेरबदलामुळे पार्किंग आरक्षण क्रमांक १ व गार्डन आरक्षणाचे क्षेत्रफळात होणाऱ्या बदलानुसार क्षेत्र कमी 
करणेकरिता प्रस्तावित फेरबदल . 

आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार “ उक्त मंजूर विकास योजनेत उक्त 
फेरबदलाबाबत ” आम जनतेच्या सूचना/ हरकती मागविणेसाठी ही जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा सहायक संचालक , 
नगररचना, ठाणे महानगरपालिका , डॉ . अल्मेडा रोड , पाचपाखाडी , ठाणे यांचे कार्यालयीन सूचना फलकावर लावण्यात आला आहे. उक्त फेरबदलाबाबत 
कोणत्याही व्यक्तीस सूचना/ हरकती घ्यावयाची असल्यास त्यांनी ही सूचना वृत्तपत्रात व www.tmctp.thanecity.gov.com या संकेत स्थळावर 
आणि महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० ( तीस ) दिवसांचे आत आपली सूचना/ हरकत महापालिका आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका 
आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांचेकडे सादर करावी. 


प्र . ल . गोहिल , 
सहायक संचालक, नगररचना , 
ठाणे महानगरपालिका , ठाणे. 


ठाणे , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ . 


भाग दोन - ७३-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , डिसेंबर ९, २०१५ / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ३७ 


THANE MUNICIPAL CORPORATION , THANE 


Notice 


( U /s . 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ) 
No. TMC/ TDD /DPIC / 1404. — Whereas , the Revised Development Plan of the city of Thane 
has been sanctioned by Government vide Notification No. TPS / 1297 / 1319 /CR - 148 /97 /UD - 12 , dated 
4th October 1999 & came in to force from 22nd November 1999. Also the Excluded portion (EP ) 
from Revised Development plan were sanctioned vide Government s Notification No. TPS / 1201/ 
274 /CR - 28 /2009/UD - 12 , dated 3rd April 2003 & came in to force from 14th May 2003 (hereinafter 
referred to as “ The said Sanctioned Development plan ” ) ; 

And whereas, Diva is a major junction on the Central Railway . The existing Railway Level 
Crossing No. 29/ C at Diva Railway Station is the only link between Diva (E.) and Diva (W.) and is 
one of the busiest accident prone in Mumbai suburban section ; 

And whereas , 45.00 m wide Development Plan Road crosses from Diva East on level crossing 
and turns towards right in acute angle to form 20m wide Development Plan road . In such situation 
the Railway over bridge proposed can not technically turn in acute angle. And whereas, the land 
affected by 20m D.P.Road is proposed for 5th & 6th railway track and additional platform . And 
whereas , Deputy Chief Engineer, Central Railway by letter dated 16th February 2015 has 
communicated TMC to shift road alignment in this regards . Therefore , Following modification is 
proposed as per Maharashtra Regional Town Planning Act, 1966 section 37 ( 1) as per General 
body resolution No. 101, dated 20th August 2015 : 

( 1) In Sanctioned Development Plan 20m wide DP Road cancelled near west side of 
Diva Railway Station . 

( 2 ) Suggest new 20m wide DP Road alignment . 

( 3 ) Due to modification in road alignment modification in area of parking reservation 
No. 1 and garden reservation . 

And therefore , this notice is published inviting suggestions /objections from the public to 
carry out “ The said Modification in said sanctioned Development Plan ” as per the provisions 
under section 37 of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966. The Plan showing said 
modification in " said sanctioned Development plan ” is displayed on the notice board in the office 
of Assistant Director Town Planning , Town Development Department, Thane Municipal 
Corporation , Dr. Almeida Road , Panchpakhadi, Thane. Any person interested may submit his 
suggestion or objection to the said modification within 30 ( Thirty ) days from the publication of 
this notice in the news paper, on the website www.tmctp.thanecity.gov.com and Maharashtra 
Government Gazette, to the Municipal Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 


Thane, 
dated 26th November 2015 . 


P. L. GOHIL , 
Assistant Director , Town Planning , 
Thane Municipal Corporation , Thane. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


